भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना 
निवडश्रेणीत स्थानापन्न स्वरूपात 
पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयएफएस-१०२२/प्र.क्र.११६/फ-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा 
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाचे पत्र क्र. २००१९/०१/२०००/आयएफएस, 
दि. २२ डिसेंबर, २०००, दि. १८ नोव्हेंबर, २००२ व दि. २५ फेब्रुवारी, २०१९ 


शासन आदेठा- 
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वने, मंत्रालयाद्वारे संदर्भाधीन पत्रान्वये भारतीय वनसेवेतील 


अधिकाऱ्यांकरिता विविध श्रेणीमध्ये पदोन्नती देण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात 


आल्या आहेत. यानुसार तसेच भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, २०१६ च्या नियम क्रमांक ३ (२) (i) 


अनुसार केंद्र शासनाच्या नागरी सूचीमधील खाळील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या पदोन्नतीकरिता 


पात्र Wad संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांचे ज्या वर्षी सेवेची तेरा वर्षे पूर्ण होतात त्या (त्यांच्या 


नावासमोरील रकाना क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या) दिनांकापासून निवड श्रेणी wes (Selection 


Grade) (पे मॅट्रीक्स मधील स्तर १३) स्थानापन्न स्वरूपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. भावसे अधिकाऱ्याचे नाव वाटप वर्ष श्रेणी लागू होण्याचा दिनांक 
9 | श्रीमती निनु सोमराज २०१० १ जानेवारी, २०२३ 
२ श्री. ममीला आदर्श रेडी २०१० १ जानेवारी, २०२३ 
३ | श्रीमती अनिता जयसिंग पाटील २०१० १ जानेवारी, २०२३ 
४ | श्री. प्रमोद चंद लाकरा २०१० १ जानेवारी, २०२३ 


२. सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११३१७०९४३०११९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. NITIN SADASHIV 
SAWANT 


(नि. स. सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः आयएफएस-१०२२/प्र.क्र.११६/फ-७ 


२. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, भारत सरकार, वने, पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, नवी दिल्ली 
मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
. आदेशात नमूद संबंधित अधिकारी 


कक्ष अधिकारी (फ-७ आ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. सहायक संचालक (भावसे लेखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवडनस्ती, फ-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


